“उद्योग उप संचालक (प्रशासन) (गट-आअ)” या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०१९ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११९/५४/प्र.क्र.१२/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११. 
२) शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११८/१४/प्र.क्र.९/उद्योग-३, दि.१९.०१.२०१८ 
3) उद्योग संचालनालय, मुंबई, यांचे पत्र क्र.उसं/आस्थापना-१/अंतिम ज्ये.सू./ 
उ.उ.सं.(प्रशासन) (गट-आओ)/२०१९/ओ-५२, दि.१६.०१.२०१९ 


शासन परिपत्रक :- 


उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “उद्योग उपसंचालक (प्रशासन) (गट-आ)” या संवर्गातील 
दि.०१.०१.२०१८ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. उद्योग संचालनालयाने 
संदर्भ क्र.३ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार या संवर्गात दि.०१.०१.२०१८ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीत 
पात्र अधिकाऱ्यांची नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्‍ती झालेली नाही. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार “उद्योग उपसंचालक 
(प्रशासन) (गट-आ)” या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१८ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीची तात्पुरती अतिरिक्‍त 
ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आलेली नाही. यास्तव “उद्योग उपसंचालक (प्रशासन) (गट-आ)” या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या “प्रपत्र अ” मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०१३११६४२४७३४१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, कि 
5 a n to 5 h J ag at r ao DN CN = Sante Jagan Kae © ie S= 


Maharashtra, OU = Industries, Energy and 


K a | e Labour Department 


(संतोष ज. काळे) 
कक्ष अधिकारी 
प्रति, 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२. संबंधित अधिकारी-(द्वारा-विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
३. निवडनस्ती (उद्योग-३) 


शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२१९९/५ ४/प्र.क्र.१२/उद्योग-३, दि. 32.02.2028 सोबतचे प्रपत्र “अ! 


उद्योग संचालनालयातील “उद्योग उप संचालक (प्रशासन) (गट अ)” या संवरगांची दिनांक ०१.०१.२०१९ ची अंतिम (11181) ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्‍ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमाक (नियुक्‍तीनंतर प्रवर्ग दिनांक (सरळसेवेने / मर्यादित दिनांक / दिनांक अर्हता 
बदलला असल्यास विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
त्याचा दिनांक) नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव 
( वैध / अवेध ) गुणवत्ता क्रमांक व दिनांक 
परीक्षेचे वर्ष) 


za a a ee 
खंड दिनांक ०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०१५ 
निरंक 
खंड दिनांक ०१.०१.२०१६ ते दिनांक ३१.९२.२०१६ 


१ १ ।श्री.रशि.काकडे खुला ०५.०३.१९५९ | २२.०९.१९८३ पदोन्नती २२.०१.२०१६ | ३१.०३.२०१७ | एस.एस.सी. शासन आदेश क्र.इएसटी-२०१५/६०४/ 
प्र.क्र.११५/उद्योग-३, दि.२२.०१.२०१६ अन्वये 
उद्योग उप संचालक (प्रशासन) (गट अ) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
दिनांक ३१.०३.२०१९७ रोजी सेवानिवृत्त. 


खंड दिनांक ०१९.०१.२०१९७ ते दिनांक ३१.१२.२०१७ 
निरंक 

खंड दिनांक ०१.०१.२०१८ ते दिनांक ३१.१२.२०१८ 
निरंक 


E:\Order\Copy of DDI(T),IO(T), DD(ADM),|O(ADM)-Final and Provisional Seniority list-dt.01.01.2019 


